कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या 
व कायम शब्द वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम 
व्यतिरिक्त) खाजगी प्राथमिक शाळांना 
अनुदानास पात्र घोषित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक : प्राशाअ-२०२१/ प्र.क्र.१७/एसएम-४ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जुले, २०२१. 


वाचा :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय,समक्रमांक, दिनांक १५ फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन शुध्दिपत्र :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये “कायम विनाअनुदान तत्वावर मान्यता दिलेल्या व कायम शब्द 
वगळलेल्या (इंग्रजी माध्यम व्यतिरिक्त) खाजगी प्राथमिक शाळेतील अनुदानास पात्र ठरलेल्या शासन 
निर्णयातील “प्रपत्र-अ” मधील १६७ प्राथमिक शाळांमधीळ ९४१ शिक्षक व “प्रपत्र-ब” मधील १५८ 
प्राथमिक शाळांच्या ६२३ वर्ग/तुकड्यांवरील ७४७ शिक्षक पदे अशा एकूण १६८८ शिक्षक पदांना दि.०१ 
नोव्हेंबर, २०२० पासून सरसकट २० टक्के अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आले आहे. 
२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ नंतर परिच्छेद क्र.७ व ८ पुढील प्रमाणे समाविष्ट करण्यात 
येत आहे :- 

७. उपरोक्त शासन निर्णयान्वये सरसकट २० Cah अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात 

आलेल्या एकूण १६८८ शिक्षक पदांवरील विद्यमान वेतनमानानुसार होणारा वार्षिक आवर्ती खर्च 

रु.२०२५.६० लक्ष इतका आहे. सदर खर्च “मागणी क्र. ई-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ 

प्राथमिक शिक्षण, (०५) स्थानिक संस्थांना प्राथमिक शिक्षणाच्या विस्तारासाठी अनुदान (०५)(०४) 

खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान (अनिवार्य) (२२०२३२६१), ३६- सहायक अनुदान (वेतन)” या 

लेखाशिर्षाखाली त्या त्या वर्षी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


८. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.६२५/२०२१/व्यय-५ , 
दिनांक ०७ जुले,२०२१ अन्वये दिलेल्या कार्योत्तर मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांकः प्राशाअ-२०२१/ प्र.क्र.१७/एसएम-४ 


सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०७१४१८१२३०४०२१ असा आहे. 
हे शासन शुध्दिपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque K. 
Ma 


e 
| m | Z DN: c=IN, o=Governm 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=7115: ff9 bObb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b3146314d51 
‘di 


8: 
’ 1०1४ -77a529748¢5e7c1ba7a66e81c654ba3c492fda5b29e076241db 
ushtaque Kazi जाणावा 


Date: 2021.07.15 15:32:07 +05'30' 


(इ.मु.काझी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


SCHOOL EDUCATION & SPORT 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा. विरोधी पक्ष नेता, (विधानसभा/ विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांचे 
खाजगी सचिव 
) मा. सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 
) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा. राज्यमंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


मा. मुख्य सचिव, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, Hares, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 


१०) प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

११) आयुक्‍त (शिक्षण) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१२) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 

१३) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१४) महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

१५) स्थानिक निवासी ळेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


१६) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

१७) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ), जिल्हा परिषद (सर्वी 

१८) अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक ), जिल्हा परिषद (सवी. 
१९) वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८), मंत्रालय, मुंबई. 
२०) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागातील सर्व कार्यासने 

२१) निवड नस्ती, एसएम-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


